सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ मार्च, २०२२. 


संदर्भ:-१. वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक :-अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 


दिनांक २४ जून, २०२१. 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. हज-२०२१/प्र.क्र.६५ 
/दि. ११.१०.२०२१ 
३. महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे क्र.बीयुडी-२०२२/ 
प्र.क्र.२/एस एच सी/ बी-११, दिनांक १३.०१.२०२२ चे पत्र. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :-अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. 


झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) 


यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टासाठी 


रु. १,७४,७३,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सुधारित अंदाजानुसार रु. ६६.०० लक्ष इतकी 


तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य हज समितीस 


माहे मार्च २०२१ ते जुले २०२१ या कालावधीसाठी रु. ३०,८९,५५०/- इतका निधी वितरित करण्यात 


आला आहे. आता महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये 


माहे ऑगस्ट २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीसाठी रु. २६,४४,९३५/- इतका निधी उपलब्ध करुन 


देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ च्या 


शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी 


वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


शासन नणंय निर्णय:- 


“मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर 
कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)” या उद्दिष्टाखाली महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात माहे 


ऑगस्ट २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ कालावधीसाठी खाली नमूद बाबींकरीता खालीलप्रमाणे निधी वितरित 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र शीर्ष रक्‍कम 
| महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई कार्यालय भाडे- ऑगस्ट २०२१ | रु. ९,२४,०००.०० 
ते फेब्रुवारी २०२२ (रु. १,३२,०००/- प्रति माह) 
२ महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई कार्यालय विज देयक- ऑगस्ट | रु. ५६,९०८.०० 
२०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ (रु. २८,७७०--६,९८३--४,९२३ + 
७,३०९--८,९२३- एकूण रु. ५६,९०८/-) 
३ महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई कार्यालयीन खर्च रु. ४,८२,९८६.०० 
(दुरध्वनी देयक, हज समिती मुंबई, हज समिती, नागपूर, 
कार्यालयीन खर्च हज समिती, मुंबई व नागपूर, तसेच झेरॉक्स 
मशीन खरेदी, जीएसी विवरण शुल्क, ) 
४ नागपूर हज हाऊसच्या सुरक्षा व स्वच्छतासाठी Wa | रु. ८,०६,१९३.०० 
(ऑगस्ट- २०२१- रु. १,६६,७७८/- सप्टेंबर २०२१- 
रु. १,६०,१४१/- ऑक्टोबर २०२१- १,६५,११९/- नोव्हेंबर २०२१- 
१,६०,१४१/- फेब्रुवारी २०२२- रु. १,५४,०१४- एकूण 
रु. ८,०६,१९३.००) 
ष्‌ नागपूर हज हाऊस इलेक्ट्रीक बिल - रु. १,१२,२९०.०० 
(रु. ८२,६५०--२९,६४०- एकूण रु. १,१२,२९०/- 
६ नागपूर हज हाऊस पाणी देयक रु. ३०,०७६.०० 
(रु. २८,५२३-- १,५५३/- एकूण ३०,०७६/-) 
७ नागपूर हज हाऊस, मालमत्ता कर रु. २,०९,८०२.०० 
८ जाहिरात खर्च (महासंचालक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, | रु. २२,६८०.०० 
महाराष्ट्र शासन) 
एकूण रु.२६,४४,९३५.०० 


३. 


इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान 


(वेतनेतर), या उद्दिष्टाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत आपला खर्च ठेवणेबाबत 


“मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण २०० , 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने आवश्‍यक ती दक्षता घ्यावी. हा शासन निर्णय वित्त 


विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 


२४.०६.२०२१ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत तसेच वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. १००/२२/व्यय-१/दिनांक २८.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


सादर करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई 


यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे.याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले 


दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


५. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी व मंजूर निधीच्या 


मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत 


शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महाळलेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा 


ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


६. महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात “39 सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर)” या उद्दिष्टाखाली वितरित करण्यात आलेल्या रकमेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीकडून प्राप्त झाले आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/५/५/.॥8$॥[॥9.90/.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१७२३०९२४१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्य यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DINESH MADHAVRAO ण शा 


5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2 13320927126 
णणि हर्ता, pseudonym=1F9A 1057 1D88646ED6CD168DADBFEDACC3DD2F35, 


SO N AVA N E serialNumber=6ADB2BDBBD3BD65 1 A8ADE806B6E4AEA66DAASS 1 2EA7888 
89AF1515751ABC0181, cn=DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
सोनवणे ढी 03.30 11:34:40 4-05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रुम.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 

६. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


